दिव्यांग कल्याण विभागातील राजपत्रित / 
अराजपत्रित अधिकारी / कर्मचारी यांना सातव्या वेतन 


आयोगामध्ये, तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत 
आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मंजूर करण्यासाठी 
विभागीय पदोन्नती समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन आदेश, क्रमांक :- आप्रयो-२०२४ / प्र. क्र. १७४ / दिव्यांग कल्याण-१ 
३१,३२,३५ ए, मित्तल टॉवर, ए-विंग,तिसरा मजला, 
बॅरीस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरीमन पॉईट, 
मुंबई - ४०० ०२१. 
दिनांक : - १० सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ: १.वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. वेतन-१११९ / प्र. क्र. ३ / २०१९ / सेवा-३, 
दिनांक २ मार्च, २०१९ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. - शाकानि २०२२ / प्र. क्र. 
६७/ का. १८ (र. व HT), दिनांक १५ डिसेंबर, 2022. 


कार्यालयीन आदेशा 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक २ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य 
शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकाळामध्ये, १०, २० व 30 वर्षांच्या 
नियमित सेवेनंतरची, तीन ळाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दिनांक १ 
जानेवारी, २०१६ पासून अंमलात आणण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयाच्या परिच्छेद-४ 
अनुसार या तीन लाभांच्या योजनेच्या लाभार्थ्यास, पदोन्नतीच्या पदाकरीता विहित केलेली अर्हता, 
ज्येष्ठता, पात्रता, अर्हता परीक्षा, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण असणे, गोपनीय अहवालाची प्रतवारी, 
विभागीय चौकशी व न्यायिक प्रकरण प्रलंबित नसणे, यथास्थिती जाती वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध 
असणे, अशा पदोन्नतीच्या कार्यपद्धतीची, विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीत पुर्तता करणे 
आवश्यक आहे. 


२. दिव्यांग कल्याण विभाग हा सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ,डिसेंबर १५ 
२०२२ च्या अधिसूचनेन्वये नव्याने निर्माण करण्यात आला असून उपरोक्त आश्वासित प्रगती 
योजनेचे लाभ देण्यासाठी विभागातील पात्र अधिकारी / कर्मचारी यांची शिफारस करण्यासाठी 
उपरोक्त झासन निर्णयातील तरतूदीनुसार खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे विभागीय पदोन्नती 
समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


Le | सह (आस्थापना) उपसचिव / अध्यक्ष 
२. | अवर सचिव (४/३ .क.दि) सदस्य 
३. | अवर सचिव (मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधी) सदस्य 
४. | कक्ष अधिकारी (आस्थापन) सदस्य सचिव 


शासन आदेश क्रमांकः आप्रयो-२०२४ / प्र. क्र. १७४ / दिव्यांग कल्याण-१ 


३. सदर शासन sea महाराष्ट शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥8॥/959॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक wok 409294389934 असा 
आहे. हे आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


RAJESH BHASKAR : 
GAIKWAD 


(रा. भा. गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट शासन 


प्रति 
१. सर्व उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


२. निवडनस्ती / दिव्यांग कल्याण - १. 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


